Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 
Published on 12th February 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ५- ११, २०१५ /माघ१६ -२२ , शके १९३६ [ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये १० .०० 
__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


नाही 


१ - ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - (भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - १७ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४ 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 

क्रमांक उपआ - पुनर्व- भूसं - ३- कावि - २६४- २०१५. 

ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
जी शासनाची मालमत्ता आहे , किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपुर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन 
हक्कदार आहे . अशा, यासोबतच्या अनुसूचिमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी ( यात यानंतर जिचा उक्त जमीन असा निर्देश करण्यात 
आला आहे .) संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 
अ -एक- १ ( १५८१ ). 

( १ ) 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/माघ १६- २२ , शके १९३६ 


मह 


शासन राजपत्र भा 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) च्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाची 
उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 

त्याअर्थी आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ , १७ व २९ यांद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१- एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर , १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त , अमरावती 
विभाग , अमरावती याद्वारे , 

( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबधित प्रकरण चार मधील तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचे बंद होईल ; 
( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग ) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन जमाबंदी अधिकारी, 
अमरावती यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( ड) उक्त अधिनियमाची कलमे ११ , १२, १५ व १६ अन्वये वनजमाबंदी अधिका-याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर 
सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , यवतमाळ यांची नियुक्ती करीत आहोत . 

अनुसूची 
अ . क्र . गावाचे नाव भूमापन क्र . 

राखीव वनांच्या चतुःसीमा 
तालुका , जिल्हा गट क्रमांक 

क्षेत्र 

पश्चिम उत्तर 

दक्षिण 
(२ ) 

( ५) 
हे . आर 


उत्तर 


१७/ ५७ 


१००५ 


झरगड , 


झरगड , 
राळेगाव , 
यवतमाळ . 


झरगड , 
स . न . २७ , 


झरगड , 
स . न . १५, १६ 


स . न . १८ , 
( गट क्र . ५८ ) 
डोंगरगावची शिव 


झरगड , 
स . न . १९ , 
( गट क्र . ५९ ) 


१८ / ५८ 


१० ३६ 


झरगड , 
राळेगाव, 
यवतमाळ . 


झरगड , 
स . न . १५ 


झरगड , 
स . न . १७, १९ 
( गट क्र . ५७, ५९ ) 
झरगड , 
स . न . २७, २२ 


१९ / ५९ 


१२ ०२ 


झरगड , 
राळेगाव , 
यवतमाळ . 


२०/ ६० 


११०६ 


झरगड , 
राळेगाव, 
यवतमाळ . 


झरगड , 
स . न . १८ , 
( गट क्र . ५८ ) 
डोंगरगावची शिव 
स . न . ४७, 
( गट क्र . ६१ ) 
डोंगरगावची शिव 


झरगड , 
स . न . २२ , 


झरगड , 
स . न . १७ 
( गट क्र . ५७ ) 
झरगड , 
स . न . १८ , १९ 
( गट क्र . ५८ , ५९ ) 
झरगड , 
स . न . २० 
( गट क्र . ६० ) 
झरगड , 
स . न . ४७ 
( गट क्र . ६१ ) 


झरगड , 
स . न . २० , 
( गट क्र . ६० ) 
झरगड , 
स . न . २० , 
( गट क्र . ६० ) 
झरगड , 
स . न . ४७ , 
( गट क्र . ६१ ) 
झरगड , 
स . न . ४८ 
( गट क्र . ६२ ) 
झरगड, 
स . न . २९ , 


४७/ ६१ 


८५१ 


झरगड , 
राळेगाव, 
यवतमाळ . 


झरगड , 
स . न . ४६ , 


n 


४८ /६२ 


९४३ 


डोंगरगावची शिव 


झरगड , 
राळेगाव, 
यवतमाळ . 


झरगड , 
स . न . ४६ , 


एकूण . . 


६१४३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमरावती : 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ . 


ज्ञा . स . राजुरकर , 
विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , 

अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ /माघ १६-२२, शके १९३६ 


HTT 9 (37 . f . 9 .), 7 . STI . 1., 37 . 5 . 4 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST Act, 1927 

No. Dy . Com - Restt- L - R - 3 -WS -264 - 2015 . 

Whereas the Governor of Maharashtra / the Commissioner of Amravati has in exercise of the pow 
ers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ), declared that the provisions of 
Chapter IV of PROTECTED FOREST of the said Act shall be applicable to the forest land which is not 
included in the reserved forest but which is the property of Government, or over which the Government 
has proprietary of rights , or to the whole or any part of the Forest -produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said Land ” ), as Protected Forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land to be Reserved Forest ; 

Now , therefore , in exercise to the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forest 
Act , 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . 
FLD 1081- F -6 , dated the 21st October , 1981 [issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) 
of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . VIII of 1958 )], the Divisional 
Commissioner of Amravati hereby, - 

(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
cease to apply to said land ; 

(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 
and 

(d ) appoints the Forest Settlement Officer, Amravati; to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce , and to deal with the same 
as provided in Chapter II of the said Act ; 

(e) appoints the Collector, Yavatmal, to hear appeals from any orders passed by the Forest 
Settlement Officer under Sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act ; 


SCHEDULE 

Boundaries of Reserved Forests 


Area 


Sr. Name of Village , Survey 
No . Taluka and number 

District 
(1) (2) 

( 3 ) 


East 


West 


North 


South 


(5 ) 


(4 ) 
H . A 
10 05 


17 /57 


Zargad , 
Ralegaon , 
Yavatmal. 


2 


18 /58 


10 36 


Zargad , 
Ralegaon , 
Yavatmal. 


19 / 59 


1202 


Zargad , 
Ralegaon , 
Yavatmal . 


S . No . 18 S . No . 27 , S . No. 15 , 16 , S . No. 19 , 
(Gut No. 58 ) of Village , of Village , (Gut No . 59) 
of Village , Zargad . Zargad . of Village 

Zargad . 
Village . S . No. 17 , 19 S . No. 15 , S . No. 20 , 
boundary of (Gut No . 57 , of Village , (Gut No . 60 ) 
Dongargaon . 59) of Village Zargad . of Village , 
Zargad . 

Zargad. 
S . No . 18 S . No. 27 , 22 , S . No. 17 , S . No . 20 , 
(Gut No . 58 ) of Village , (Gut No . 57) (Gut No . 60 ) 
of Village , Zargad . of Village , of Village , 
Zargad . 

Zargad . Zargad . 
Village , S . No . 22 , S . No . 18 , 19 , S . No. 47 , 
boundry of of Village , (Gut No. 58 , (Gut No. 61) 
Dongargaon Zargad . 59 ) of Village , of Village , 
and S . No. 47 , 

Zargad . Zargad . 
(Gut No. 61). 


20 / 60 


1106 


Zargad , 
Relegaon , 
Yavatmal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/ माघ १६- २२ , शके १९३६ 


(1) 


(2) 


( 5 ) 


SCHEDULE . — contd . 
(3) ( 4) 

H . A 
47 / 61851 Village , S . No . 46 , 

boundry of of Village, 
Dongargaon. Zargad . 


Zargad , 
Ralegaon, 
Yavatmal. 


S . 20 , 
( Gut No . 60 ) 
of Village, 
Zargad . 


S . No . 48 , 
( Gut No . 62 ) 
of Village, 
Zargad . 


48 / 62 


943 


Zargad. 
Ralegaon, 
Yavatmal. 


Village S . No . 46, 
boundry of of Village, 
Dongargaon . Zargad . 


S . No . 47 , 
( Gut No . 61 ) 
of Village, 
Zargad . 


S. No. 29 , 
of Village , 
Zargad . 


Total . . 6143 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Amravati : 
The 19th January 2015 . 


D . S . RAJURKAR , 
Divisional Commissioner , 
Amravati Division , Amravati. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ६ 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक उपआ - पुनर्व- भूसं -३- कावि - २८२-२०१५. 

ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
जी शासनाची मालमत्ता आहे , किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे संपुर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन 
हक्कदार आहे . अशा , यासोबतच्या अनुसूचिमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमीन ( यात यानंतर जिचा — उक्त जमीन असा निर्देश करण्यात 
आला आहे .) संरक्षित वने म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) च्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाची 
उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे . 


त्याअर्थी आता , भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ व २९ यांद्वारे तसेच ( मुंबई विभाग कमिश्नर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली) शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८१- एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर, १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्त, अमरावती 
विभाग , अमरावती याद्वारे, 


( क ) असे घोषीत करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबधित प्रकरण चार मधील तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचे बंद होईल ; 


( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन राखीव वने म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 


( ग ) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 


( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनीवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर असलेल्या 
कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता तसेच 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून वन जमाबंदी अधिकारी अमरावती 
यांची नियुक्ती करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/माघ १६- २२, शके १९३६ 


( ड ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ यांन्वये वनजमाबंदी अधिका -याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर 
सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , अकोला यांची नियुक्ती करीत आहोत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


राखीव वनांच्या चतुःसीमा 


गावाचे नाव 
तालुका व जिल्हा 


भूमापन क्र . 
गट क्रमांक 


क्षेत्र । 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


(२) 


हे . आर 


५२०० 


कासोद (शिवपूर ), स . न . ७९ 
अकोट , 

गट क्र . २२१ 
अकोला . 


राहनापूर गावाची 
शिव . 


शहापूर गावाची 
शिव . 


चिंचोरी गावाची 
शिव. 


खासगी स . नं . २१३ , 
२२० , २२२ , २२५ , 
२२६, २२८ ची शिव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमरावती : 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ . 


ज्ञा . स . राजुरकर , 
विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, 

अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT , 1927 
__ No . Dy . Com- Restt- L - R- 3 - WS- 282 - 2015 . 

Whereas , the Governor of Maharashtra / the Commissioner of Amravati has in exercise of the pow 
ers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ), declared that the provisions of 
Chapter IV of PROTECTED FOREST of the said Act shall be applicable to the forest land which is not 
included in the reserved forest but which the property ofGovernment or over which the Government has 
proprietary of rights , or to the whole or any part of the Forest - produce of which the Government is 
entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said Land "), as Protected Forest ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ), decided to constitute the said land to be Reserved Forest ; 

__ Now , therefore, in exercise to the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forest 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ), read with the Government Notification, Revenue and Forests Department , No . 
FLD 1081- F - 6 , dated the 21st October 1981 [issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) 
of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958)], the Divisional 
Commissioner of Amravati hereby , – 

(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall 
cease to apply to said land ; 

(b ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as 
reserved forests ; 

(c ) specifies the situation and limits of reserved forests as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) appoints the Forest Settlement Officer, Amravati; to inquire into and determine the existence , 
nature and extent ofany rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the reserved forest, or in or over any forest produce, and to deal with same as 

provided in Chapter II of the said Act ; 
अ-एक- २ ( १५८१ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५- ११ , २०१५/ माघ १६- २२ , शके १९३६ 


Settle 


(e ) appoints the Collector, Akola , to hear appeals from any orders passed by the Forest 
ment Officer under Sections 11, 12 , 15 , and 16 of the said Act ; 


SCHEDULE 


Sr. 
No . 


Boundaries of Reserved Forests 


Name of Village, Survey 

TA11 . 11 . 
Taluka and number 
District 


Area 


East 


West 


North 


South 


( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(5 ) 


H . A 


Kasod 
( Shivpur), 
Akot, Akola . 


S . No . 79 52 00 
Gat No . 221 


Boundary of 
village , 
Rahanapur. 


Boundary of Boundary of Boundary of 
village , village 

private S . 
Shahapur. Chinchory . No . 213 , 220 , 

222, 225, 226, 
228. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


Amravati : 
The 19th January 2015 . 


D . S . RAJURKAR , 
Divisional Commissioner , 
Amravati Division , Amravati. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
क्रमांक अ . का . भु. सं .-प्र . अ .- कावि - १८० - २०१५. 

ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २८९२- ११८०-सीआर-९० -९२( बी )- युडी- १३, दिनांक ४ -१२- १९९२ अन्वये 
मंजुर झाली असून ती दिनांक २५- २- १९९३ ला अंमलात आली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील पोट -कलम 
( १ ) ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) अन्वये महानगरपालिका, अमरावती, जिल्हा अमरावती येथील महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या विकास योजनामध्ये आरक्षण 
क्रमांक २६७ ( वाचनालय ) करीता मौजा जेवड स . नं . ४२/ २, भू. क्र . ३६ व ३७, क्षेत्र ७३५० चौ . फुट चा समावेश आहे . ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ मंजूर विकास 
योजना ” असा आहे ) . 

आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन ज्यात उपरोक्त जमीन मौजा जेवड येथील अमरावती शहराच्या मंजूर विकास 
योजनेमध्ये वाचनालय यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सहायक संचालक , नगररचना , महानगरपालिका , अमरावती यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा, १९६६ चे कलम १२६ 
मधील पोट-कलम ( २) अन्वयेजिल्हाधिकारी , अमरावती यांचकडे अर्ज सादर केलेला आहे . ( ज्यात “ उक्त महाराष्ट्र कायदा ") आणि मौजा जेवड येथील 
आरक्षण क्रमांक २६७ (वाचनालय ), क्षेत्रफळ ७३५० चौ . फुट संपादित करण्याची मागणी केली आहे. ( भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ). 

__ आणि ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विकास विभाग , टीपीएस -२८९२- ११८० -सीआर-९०- ९२( बी )- युडी-१३, दिनांक ४-१२- १९९२ अन्वयेमंजूर झाली असून 
ती दिनांक २५- २- १९९३ ला अंमलात आली आहे आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील पोट - कलम ( १) ( १९६६ चा 
महा . ३७ वा ) अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १५१ मधील पोटकलम ( १ ) अन्वये शासनाने शक्ती प्रदान करुन उक्त कायद्यातील 
कलम १२६ मधील पोट- कलम ( १ ), ( २) आणि ( ४ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , अमरावती यांना शक्ती प्रदान करण्यात आली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांची उक्त जमीन सार्वजनिक उपयोगाकरिता आवश्यक असल्याचे समाधान झाले असल्याने आणि उक्त 
जमिनीची निवाड्यानुसार येणारी पूर्ण रक्कम आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी अदा करावयाची आहे. 

आणि म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याचे कलम १२६ चे पोट -कलम ( ४) अन्वये तसेच भूसंपादन अधिनियम , १८९४ चे कलम ६ अन्वये 
शक्ती प्रदान केलेले आहे . 

शासनाचेनगर विकास विभागाचे अधिसूचना टीपीएस -२८९२- ११८० -सीआर- ९० -९२( बी )- युडी-१३, दिनांक ४ -१२- १९९२ अन्वयेमंजूर झाली असून ती 
दिनांक २५ -२ - १९९३ ला अंमलात आली आहे . आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ मधील पोट - कलम ( १ ) ( १९६६ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/ माघ १६- २२ , शके १९३६ 


महा . ३७ वा ) अन्वये जिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी मौजा जेवड येथील उक्त जमीन मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २६७ ( वाचनालय), मौजा जेवड 
स . नं . ४२/ २, भू. क्र . ३६ व ३७, क्षेत्र ७३५० चौ . फुट संपादित करण्याची मागणी केली आहे . ( भूसंपादन अधिनियम , १८९४ ) आवश्यक असल्याची घोषणा 
केली आहे. 

उक्त जमिनीच्या संबंधित या पुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांची कामे पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३, खंड ( क ) 
अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे त्यांना, त्यानी उक्त जमिनीच्या 
संबंधातील संपादनाची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करावी असे निर्देश देण्यात येत आहे . 


उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यांच्या कार्यालयात पाहणीकरीता उपलब्ध आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा , 


भूमापन क्रमांक / 
स .नं ./ सि .क्र ./ 
प्लॉट क्र . 


भूसंपादन कार्यालयाचे नाव व 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 


तालुका, 
गांव 


संपादनाचा उद्देश 


गांव नमुना आवश्यक 
६/ २ प्रमाणे असलेले 
जमिनीचे ( संपादित करावचे) 
क्षेत्रफळ अंदाजित जमिनीचे 


क्षेत्र 


(१) 


( २ ) 


(३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


७३५० चौ . फुट ६७७० चौ . फुट । 


अमरावती , 
अमरावती , 
जेवड . 


स . क्र . ४२/ २ 
भूखंड क्र . ३६ व ३७ 


आरक्षण क्रमांक २६७ 

( वाचनालय ) 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , अमरावती . 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६ 
एलएक्यू -४७- जेवड- २०१४- १५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ९ . 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 


क्रमांक अ . का .- पुनर्व- कावि - १८१- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ च्या कलम ११ , पोटकलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन यवतमाळ जिल्ह्याच्या प्रकल्पाच्या संबंधित महाराष्ट्र शासन राजपत्रात विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांजकडून क्रमांक उपआ 
पुनर्वसन- अका - कावि - ८३४ - २०१४ , दिनांक १२- ६- २०१४ अन्वये अधिसूचना काढण्यात आली आहे ; 


त्याअर्थी, आता , याद्वारे उक्त अधिनियमाचे कलम १३ पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुढीलप्रमाणे अधिसूचना काढण्यात येत आहे . खर्डा ल . पा . योजना , 
तालुका बाभुळगाव , जिल्हा यवतमाळ प्रकल्पाखाली प्रकल्पबाधित म्हणून असलेले क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( अ) बाधीत परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव 
( १) (२) (३ ) 


जिल्ह्याचे नांव 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


o 


e 


खर्डा 
सरुळ 
परसोडी 
बागवाडी 


बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 


यवतमाळ 
यवतमाळ 
यवतमाळ 


१६८ ९१ 
१८५ १२ 
१८७९ 
०८७८ 


eu 


o 


यवतमाळ 


एकूण . . 


३८१ ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५- ११ , २०१५ /माघ १६- २२ , शके १९३६ 


( ब) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

अ . क्र . गावाचे नाव तालुक्याचे नाव जिल्ह्याचे नांव 
(१) (२) (३) 

(४ ) 


एकूण क्षेत्र 

( ५) 
हे . आर 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


ormoswa 


उजवा कालवा 
खर्डा 
गवंडी 
किन्ही 
गोंधळी 
वाटखेड 
विरखेड 
फतियाबाद 


बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 
बाभुळगाव 


यवतमाळ 


५९ ०४ 
१८९६८ 
९९ ०४ 
१६३३५ 
६८८८७ 
११२ ९८ 
१५७०४ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


बाभुळगाव 


यवतमाळ 


एकूण . . 


१४७० ०० 


पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रकल्प बाधित क्षेत्र व लाभक्षेत्र यांच्या संबंधात नकाशासह भूमापन क्रमांकावर संपूर्ण तपशिल व इतर तपशिल या गोष्टी, त्या त्या 
गावांच्या चावड्यामध्ये आणि त्या त्या गावांच्या पंचायतीमध्ये आणि तसेच उक्त गांवेतालुक्यांच्या तहसिलदारांच्या अधिकार पंचायतीमध्ये आणि तसेच उक्त 
गांवे तालुक्यांच्या तहसिलदारांच्या कार्यालयामध्ये आणि खालील सही करणा- या व्यक्तीच्या निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत . 

वरील खंड ( अ ) व ( ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रातील जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ,तिचे कोणतेही आक्षेप किंवा कोणत्याही 
सूचना असल्यास त्या खाली सही केलेल्या व्यक्तींकडे ही नोटीस त्या त्या गावामध्ये किंवा क्षेत्रामध्ये दवंडी पिटवून प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आंत किंवा नोटीस शासकीय राजपत्रामध्ये अथवा त्या गावांमध्ये किंवा प्रकल्प क्षेत्रामध्ये व लाभक्षेत्रामध्ये प्रस्तुत होणा- या मराठी भाषेतील 
त्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्याच्या तारखेला यापैकी जी नंतरची असेल त्या तारखेला पाठविता येतील . 

राहुल रंजन महिवाल , 
यवतमाळ : 

जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ . 

यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १० 
संदर्भ : (१ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय , विकाअ- २००७- ४४०- प्र. क्र . १७४ - २००७-५ , दिनांक २५- ७- २००७. 

( २ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७-प्र . क्र . ३८९- ५, दिनांक १- ८- २००८ . 
( ३ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय , विकाअ- १११३- १२०-प्र .क्र . २७१- ५, दिनांक १० डिसेंबर , २०१४. 

आदेश 
क्रमांक कावि- दं . शा .- कक्ष- ४ - ६८ - २०१५ 

संदर्भाधिन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा , जिल्हा बुलडाणा खालील 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . ही नेमणूक पुढील 
आदेशापर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासन /जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नेमणूक केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता 
संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त 
झालेले सर्व साहित्य संबंधित तहसिल कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

( एक ) साक्षांकनाचे काम : - साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन, 
पडताळणीकिंवा अधिप्रमाणन करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजावर त्यांची विहीत मोहोर उमटवणे व तारखेसह 
स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नांवही लिहीणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे : - पालकांचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पूर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 

३ . नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसिल कार्यालयाकडून उपलब्ध करून 
घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक /जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी/ तहसिलदार यांचेकडून केली जाईल त्या वेळी ती तात्काळ उपलब्ध 
करून देण्यात यावी . 

४ . या आदेशाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील मोहल्ला 
समिती/ शांतता समितीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 


मा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/ माघ १६-२२ , शके १९३६ 


५. या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत कोणतेही 
मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नेमणूकीचे वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाचे जागी सर्वाना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


१ 


श्री . पंढरीनाथ दयाराम महाले रा. धामणधरी , नविन शिक्षक कॉलनी, बुलडाणा . 


किरण कुरुंदकर , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ( ३) अन्वये आदेश 
क्रमांक कक्ष- २- गृह -प्र . स .- कावि - ४६९ - २०१४ . 

ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण करुन जिल्हा पोलीस अधिक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र क्र . जिविशा 
७०६० -२०१४, दिनांक १० -१२- २०१४ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे आणि ज्याअर्थी 
प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करुन कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) अॅक्टचे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील अटीच्या 
राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे. 
उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 

(१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही 
तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास , 
(३ ) दगड किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे व तशी साधने जमा करणे ,किंवा तयार करणे , 
( ४) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणे , 
( ५ ) वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , इत्यादी 

( ६ ) अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार करणे. 

( ७) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 

१ . अंत्ययात्रा 
२ . धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा / सामाजिक सण इत्यादी . 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ - १२- २०१४ चे ०० .०० 
वाजता पासून ते दिनांक २५- १२- २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे शिवाय पर्याय 


अ -एक -३ ( १५८१). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५/ माघ १६-२२ , शके १९३६ 


नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनिमय करुन ते लागू 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
हे आदेश आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 

( अवाच्य ), 
अकोला : 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ . 

अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये आदेश 
क्रमांक कक्ष -८ - गृह-प्र . स.- कावि-२६-२०१५. 
त्याअर्थी, दिनांक १५- १- २०१५ रोजी हिंदु धर्मीयांचा मकरसंक्रात उत्सव , वाशिम जिल्ह्यामध्ये साजरा होणार आहे . तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दुष्काळ , 
गारपीट , भारनियमन , पाणी टंचाई , वाढती महागाई या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे, आत्मदहन , रास्तारोको 
इत्यादी प्रकारचे आंदोलने होत आहेत व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने राबविण्यात येत आहेत . 

तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी ह्याकरिता दिनांक ११- ०१ -२०१५ 
चे ०० . ०० पासून ते २५ -०१- २०१५ रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) (३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, आता , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं . पो ., अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 

(१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले ,दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही 
तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 

( २) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास , 
( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा तयार करणे , 
( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेविभत्स प्रदर्शन करणे, 

( ५ ) वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य शासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार 
करणे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबीकरिता लागू राहणार नाहीत . 

१ . अंत्ययात्रा 
२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा / सामाजिक सण इ . 
३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इ. 

५ . विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार. 
उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११-०१- २०१५ चे ०० .०० वा पासून ते 
२५-०१- २०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय अधिकारी वाशिम /मंगरुळपीर यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक पोलीस अधिका - यांशी 
सल्लामसलत करुन सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसिल 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 

दिनांक ७ जानेवारी २०१५ . 


___ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२, शके १९३६ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १३ 


__ मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 


संदर्भ -जिल्हा पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्रमांक जिविशा- का .व सु .-प्रतिबंधक -२०१५- २६४- दिनांक २० -१ -२०१४ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-८ - गृह - कावि - १२० - २०१५. 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २६- १- २०१५ रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा होणार आहे . प्रजासत्ताक दिनाचेदिवशी नागरिक आपल्या मागण्याकरिता 
आत्मदहन , उपोषण , मोर्चे, धरणे आंदोलन करतात . तसेच दिनांक २६- १ -२०१५ रोजी श्री क्षेत्र डव्हा येथे यात्रा व महाप्रसाद दिनांक ३- २- २०१५ रोजी 
काळामाथा यात्रा महोत्सव व महाप्रसाद व दिनांक ९ - २- २०१५ रोजी मंगरुळपीर येथे बिरबलनाथ यात्रा महोत्सव साजरा होणार आहे . सदर यात्रा 
महोत्सवामध्ये मोठ्या संख्येने भावीक भक्त दर्शनासाठी व महाप्रसादासाठी गर्दी करतात . तसेच, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दुष्काळ , गारपिट , पाणी टंचाई , 
वाढती महागाई या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्तारोको इत्यादी प्रकाराचे आंदोलन होत आहेत 
व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने राबविण्यात येत आहेत . 


तरी , उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नयेत आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी ह्याकरिता दिनांक २६- १-२०१५ 
चे ००.०० पासून ते ९ - २- २०१५ चे २४ .०० पर्यंत कलम ३७( १ ) ( ३ ) मु . पो . ॲक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत होण्यास जिल्हा पोलीस अधिक्षक , वाशिम 
यांनी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी, आता , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) ( ३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 


उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


( १ ) शस्त्रे/ सोटे /तलवारी /भाले/ दंडे/बंदुका / सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येतील अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण 

वस्तू जवळ बाळगणे . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे . 


( ५ ) वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस 

धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा 
लोकांमध्ये प्रसार / प्रचार करणे ; 


मी असेही जाहिर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबींकरीता लागू होणार नाहीत . 


१ . अंत्य यात्रा. 


२. धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी . 


३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४ . सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी . 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ -१ - २०१५ चे ०० . ०० वाजता पासून ते 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२ , शके १९३६ 


दिनांक ९ -२ -२०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


उपविभागीय अधिकारी वाशिम/ मंगरुळपीर यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक पोलीस अधिका- यांशी 
सल्लामसलत करुन सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनीभागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या 
उपविभागीय , पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधीकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


हे आदेश माझ्या स्वाक्षरीने आज दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गणेश पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


वाशिम : 
दिनांक २० जानेवारी २०१५. 


वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . १४ . 


पोलीस अधिक्षक , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिविशा - यात्रा - अ . सु .- १४३- २०१५. 


ज्याअर्थी, श्री . स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव सोहळा हा हिवरा आश्रम , ता . मेहकर , जिल्हा बुलडाणा, पोलीस स्टेशन साखरखेर्डा येथे दरवर्षीप्रमाणे 
दिनांक १० -१ - २०१५ ते दिनांक १२- १ - २०१५ पावेतो रोजी मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो आणि या सोहळ्यास जिल्ह्यातुन तसेच राज्यातून मोठ्या 
संख्येने भाविक भक्त येत असतात तसेच सदर भाविकांमध्ये सामाजिक संघटनांचा सहभाग असतो. स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव यात्रा महोत्सव स्थळ राज्य 
महामार्ग क्रमांक - २०६ वर आहेत . त्यामुळे या यात्रेस उपस्थित राहणा- या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी व वाहतूकीच्या सुनियमांसाठी या महामार्गावरील 
वाहतूकीस पर्यायी मार्गाने वळविणे क्रमप्राप्त आहे . 


___ त्याअर्थी, आता , मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ ( १ ) सह - कलम ३६ अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार मी , शामराव दिघावकर , पोलीस 
अधिक्षक, बुलडाणा राज्य महामार्ग क्रमांक २०६ वरील मेहकर ते चिखली मार्गे हिवरा आश्रमकडे येणारी वाहतूक दिनांक १२- १ - २०१५ रोजी १० .०० ते १९ .०० 
वाजता पावेतो खालील नमूद पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे आदेश पारीत करीत आहे . 


सध्याचा प्रचलित मार्ग 


पर्यायी मार्ग 


मेहकर-हिवरा आश्रम - लव्हाळा फाटा चिखली 


मेहकर- देऊळगांव माळी फाटा- साखरखेर्डा- लव्हाळाफाटा चिखली 


सदरचे आदेश खालील नमूद वाहने वगळता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी नमूद कालावधीकरीता लागू राहील . 


१. सर्व शासकीय वाहने (केंद्र सरकार / राज्य सरकार ) 


२ . सर्व अतीमहत्वाच्या / महत्वाच्या व्यक्तींची वाहने 


३ . तात्काळ सेवा- रुग्णवाहीका , अग्नीशामक दलाची वाहने व जिवनावश्यक वस्तूची वाहतूक करणारी वाहने इत्यादी . 


शामराव दिघावकर, 
पोलीस अधिक्षक , 


बुलडाणा : 
दिनांक ३ जानेवारी २०१५ . 


बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२ , शके १९३६ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १५ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्र . सी . एस . एल- १४९३ -११६२- सी . आर.- ४७- सी ., दि . ७-८ - १९९३ . 


( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्र . सी . एस . एल - १६०५- सी . आर.- १२० - १५ सी . दि . २१ -९ - २००७ . 


( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत- डी -४ -पत संस्था- का . क . १५६- २००७ , 

दि .१३- ७-२००५ . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्र . ना . पत - डी -४ -पत संस्था - का .क . १५६ 

०७ दि .३१- १२- २००७ 
(५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक प्रशासन /वसुली अधिकारी / जप्त 

मालमत्ता/ कब्जाबंदी/ २००९ , दिनांक २०- ३-२००९ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि . पुसद अर्बन को - ऑप .बँक लि . पुसद योचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक १५५- २०१४ दिनांक १५- ७ - १४ व पत्र क्रमांक 

१५६- २०१४, दिनांक १५ - ७- २०१४ अन्वयेचे प्रस्ताव व दिनांक पत्र क्रमांक २२७/ २०१४, दिनांक २२ -९ - २०१४ रोजी त्रुटी पूर्तता करुन सादर 
केलेले प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक वि .- २ पुसद बँक- कलम -१५६- २४१९३- २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था , यवतमाळ या आदेशान्वये दि . पुसद अर्बन को . ऑप . बँक लि ., पुसद, रजि . नं . वाय . एम. एल ./ बि .एन. के .- १४३ या बँकेच्या खालील अधिका -यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व कलम १५६ ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व 
( डी ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५) (६ ) ( ७) (९ ) ( १० ) ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२ ) ( १३ ) ( १५) (१७) ( १८ ) व 
( २० ) तसेच कलम ९८ व कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने त्यांना आदेशाचे 
तारखेपासून दिनांक १२ डिसेंबर २०१५ पर्यंत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी थकित कर्ज वसूली करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती शासन 
निर्णय क्र . सी . सी . आर- ११८६- सी . आर. ६५४- २, सी , दि . २९ - ०१ -८७ मधील अटी व शर्तीस अधिन राहून मुदत वाढ आहे . संदर्भिय सूचनांचे पालन 
करण्यास कसूर झाल्यास विशेष वसूली अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार राहतील . 


लन 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिका -याचे नाव 

( २ ) 
श्री . भारत मारोतराव ढोणे 
श्री . अजाब नारायणराव अरगडे 
श्री . महावीर केशवराव महाजन 
श्री . मधुकर सखाराम चौधरी 
श्री . प्रविण उत्तमराव अघम 
श्री . प्रशांत दिलिपराव उदापुरकर 
श्री . यशवंत बाबुराव कदम 
श्री . मो . इलियास मो . उस्मान 
श्री . काशिनाथ गणोजी गजभिये 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 
यवतमाळ जिल्हापुरते . 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


श्री . उल्हास बळवंतराव साकरकर 

श्री . प्रकाश भगवानराव कदम 
__ श्री . विलास रामदास धाबर्डे 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 
प्र . शाखा व्यवस्थापक 


प्र . शाखा व्यवस्थापक 


अटी .- १. अधिकार प्रदान केलेल्या विशेष वसुली अधिका -याला सहकार खाते महाराष्ट्र शासन असा कोठेही उल्लेख करता येणार नाही किंवा 

शासनाच्या प्रतिक चिन्हांचा वापर करता येणार नाही . 
अ - एक - ४ ( १५८१ ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५- ११ , २०१५ : माघ १६- २२ , शके १९३६ 


२ . प्रस्तुत व्यक्तीची बदली/निवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३ . प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे निर्दशनास आल्यास अधिकार काढण्यात येतील . 
४ . बँकेने या कार्यालयास कळविल्यास वा या कार्यालयास वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचे हक्क राहतील . 
५. सरचार्ज वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करण्यात यावा . 
६ . संदर्भ क्रमांक पाच नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 

जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० खालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या 
काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्र . सी . एस . एल -१४९३- ११६२- सी . आर.- ४७- सी ., दि . ७-८ - १९९३ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची अधिसूचना क्र . सी . एस . एल -१६०५ - सी . आर .- १२०- १५ सी ., दि . २१ -९ -२००७ . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्रमांक ना . पत - डी -४ -पत संस्था - का . क . 

१५६- ०७, दि .१३- ७-२००५. 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयीन परिपत्रक क्रमांक ना . पत - डी -४ - पत संस्था - का . क . 

१५६- ०७, दि .३१- १२- २००७ 
( ५ ) अध्यक्ष/ व्यवस्थापक , श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. दिग्रस , र . नं . ६०६ , जि . यवतमाळ यांचे पत्र क्र . ९२/ २०१४ , दि . २७-१० 
१४ अन्वयेचा प्रस्ताव पुनश्च त्रुटी पूर्तता करुन पत्र क्र . १०६ / २०१४, दि . १९ - १२- १४ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव . 

आदेश 


क्रमांक वि .- २ बालाजी ना . पत - कलम - १५६- ६५२ - २०१५ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , यवतमाळ या आदेशान्वये महिला ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्या., राळेगाव , र. नं . १२२५ या संस्थेच्या खालील अधिका - यास महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व कलम १५६ ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( डी ) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम ( ३ ) ( ५) ( ६ ) ( ७) ( ९ ) ( १० ) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) ( १३) ( १५ ) ( १७ ) ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ 
व कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ ( ३) चे परिपत्रकानुसार प्रशिक्षण पूर्ण करणे व “ जिल्हा विशेष लेखा 
परिक्षक वर्ग- १ , सहकारी संस्था , यवतमाळ यांचे सरचार्ज वसुली निरंक असलेबाबतचे प्रमाणपत्र ” एक महिन्याचे आंत या कार्यालयास सादर करण्याच्या 
अटीवर, त्यांना आदेशाचे तारखेपासून दिनांक १२ जानेवारी २०१६ पर्यंत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी थकित कर्ज वसुली करावयाच्या 
कार्यवाही पुरती शक्ती शासन निर्णय क्रमांक . सी . सी . आर - ११८६- सी . आर६५४- २सी दिनांक २९ - ०१ -८७ मधील अटी व शर्तीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 
संदर्भिय सूचनांचे पालन करण्यास कसूर झाल्यास विशेष वसुली अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार राहतील . 
अ. क्र . वसुली अधिका -याचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


a 


हुद्दा 


( ३ ) 


( ४ ) 


श्री . डी . एस . देशमुख 


वसुली व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


दिग्रस व आर्णि तालुक्यापुरते 


अटी : १ . अधिकार प्रदान केलेल्या विशेष वसुली अधिका-याला सहकार खाते महाराष्ट्र शासन असा कोठेही उल्लेख करता येणार नाही किंवा शासनाच्या 

प्रतिक चिन्हांचा वापर करता येणार नाही . 
२ . प्रस्तुत व्यक्तीची बदली/निवृत्ती / मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
३ . प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिर्दशनास आल्यास अधिकार काढण्यात येतील . 
४ . संस्थेने या कार्यालयास कळविल्यास वा या कार्यालयास वाटल्यास अधिकार मागे घेण्याचेहक्क राहतील . 
५. सरचार्ज वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करण्यात यावा . 


यवतमाळ : 


जितेंद्र कंडारे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


दिनांक १३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२ , शके १९३६ 


१५ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक वि . १-नियमन - नोंदणी- सु . बे. सेवा( संगम )- १६७ - २०१५. 


नोंदणी क्र . बियुडी-(बीयुडी)- जी . एन .एल.( एस )-४३०- २०१५, दिनांक १७-०१- २०१५ अन्वये सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका बुलडाणा यांनी 
प्रसिद्ध केले आहे . संगम सुशिक्षित बेरोजगार अनुसूचित जाती सेवा सहकारी संस्था , मर्यादित बिरसिंगपूर , ता . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , अधिनियम १९६० ( सन १९६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक ४३०- २०१५ , दिनांक १७-१- २०१५ नुसार नोंदणी केली 
आहे . त्यानुसार सदहूं संस्थेचे वर्गीकरण “ साधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक ( क )- इतर संस्था ” आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ जानेवारी २०१५. 


( अवाच्य ) , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . बुलडाणा . 


भाग १ ( अ. वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिमो-विधी - ता . दे. स .सं .- अंतिम आदेश- २८४५-२०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएस - १४९३ 
११६२-सीआर४७- १५सी, दिनांक ०७-०८ - १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जी . पी . राऊत , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , नांदूरा , जि . बुलडाणा अंतीम आदेश देत आहे , की संत गजानन महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. केदार , र . नं . १३५३, नोंदणी दि . १५- ०९ 
२०११ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) ( ३) २ अन्वये अंतरीम आदेश जा . क्र . सनिमो- वि - १- अवसायन - ५१८४ - १३ , 
दिनांक २२- ११ -२०१३ कायम करीत आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा., अ . क्र . १९ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिमो -विधी- ता . दे. स. सं .- अंतिम आदेश- २८६१- २०१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएस - १४९३ 
११६२-सीआर४७- १५सी, दिनांक ०७- ०८ - १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जी . पी . राऊत , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदूरा , जि . बुलडाणा अंतीम आदेश देत आहे की सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. वळती “ बु . ” 
र . नं . १३५१ नोंदणी दि . १५- ०९ - २०११ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) ( ३ ) २ अन्वये व तरतुदी अन्वये अंतरीम 
आदेश जा . क्र . सनिमो- वि -१ - अवसायन - ५१६६- १३, दिनांक २२- ११- २०१३ कायम करीत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिमो-विधी- ता . दे . स . सं .- अंतिम आदेश- २८६९ - २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई , यांचे आदेश क्र . सीएसएस - १४९३ 
११६२ -सीआर४७- १५सी , दिनांक ०७-०८ - १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जी . पी . राऊत , सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , नांदूरा , जि . बुलडाणा अंतीम आदेश देत आहे , की रमाबाई मागासवर्गीय महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., सागवा, र . नं . १३५२ , नोंदणी 
दिनांक १५-०९ - २०११ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) ( ३ ) २ अन्वये अंतरीम आदेश जा . क्र . सनिमो- वि -१ 
अवसायन- ५१७५- २०१३ , दिनांक २२-११ - २०१३ कायम करीत आहे . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ. क्र . २१ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिमो-विधी- ता. दे. स. सं.- अंतिम आदेश - २८८७-२०१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएस - १४९३ 
११६२- सीआर४७- १५सी, दिनांक ०७ -०८ - १९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , जी . पी . राऊत, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था, नांदूरा , जि . बुलडाणा अंतीम आदेश देत आहे, की शाश्वत महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., धाडी, र. नं . १३४९ , नोंदणी दि . १०-०८ - २००७ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ ) ( ३ ) २ अन्वये अंतरीम आदेश जा . क्र . सनिमो -वि - १ - अवसायन - ५१५७- २०१३ , 
दिनांक २२- ११- २०१३ कायम करीत आहे. 


नांदुरा : 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ . 


जी . पी . राऊत , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नांदुरा . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . २२ . 


अंतीम आदेश 


क्रमांक सनिआ-नियमन - अंतिम आदेश - १८६- २०१५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ नुसार महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांची अधिसूचना 
सी . एस . एल - १४९३ - ११६२ -सीआर४७- १५सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , बी . डी . राठोड , सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , आर्णी, जि . यवतमाळ असा आदेश देतो की कार्तिकस्वामी पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या. भंडारी( शी ) र. नं . १६६५ ता . आर्णी 
जिल्हा यवतमाळ ही संस्था अवसायनात घेणे संबंधीची या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक -नियमन - अवसायक - अंतरीम -९४५७ - २०१४ दिनांक ०१- १२- २०१४ या 
आदेशान्वये कायम करीत आहे . तसेच सदर संस्थेवर श्री . जी . पी . राठोड , सहकारी अधिकारी श्रेणी- १ यांची उक्त संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . सदर आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी माझे सहीनिशी कार्यालयीन मुद्रेसह पारीत करीत आहे . 


आर्णी : 
दिनांक २० जानेवारी २०१५. 


बी . डी . राठोड , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , आर्णी. 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ. क्र . २३ . 


क्रमांक सनिपअ वि - क - नाथनंगे दु. सं . नों - ३८ - २०१५. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पदुम ) अकोला याद्वारे अधिसुचित करतो की , नाथनंगे दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. एरंडा , ता . मालेगांव , 
जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यांत आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक अकेएल 
डब्ल्युएसएम - एमजीएन- आरएसआर- एनसी - ५०४- २०१५ , दिनांक ०७ जानेवारी , २०१५ हा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” आणि उपवर्ग " कर्ज न देणा- या संस्था ” असा राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ५-११ , २०१५ : माघ १६-२२, शके १९३६ 


१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 


क्रमांक सनिपअ वि - क - स्व . वामनराव दु. सं . नों -४०- २०१५. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पदुम ) अकोला याद्वारे अधिसूचित करतो की , स्व . वामनराव दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिरंगी , 
पो . सोनाळा , ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १) अन्वये करण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ऐकेएल- डब्ल्यूएसएम - एमजीआर-पीआरओ- एनजीआर ( ओ )- ५०५- २०१५ दिनांक ०७ जानेवारी २०१५ हा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " आणि उपवर्ग " कर्ज न देणा- या संस्था ” असा राहील . 


अकोला : 
दिनांक ७ जानेवारी २०१५ . 


एस . डब्ल्यू खाडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( पदुम ), अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . २५ . 


क्रमांक जिदुविअ- बुल- क- २-मत्स्य-४-२०१५. 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) बुलडाणा याद्वारे अधिसूचित करतात की , शिव मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या., बोरजवळा , 
पो . बोरजवळा , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी- एम. एल. ओ 
आर.एस . आर.- एनसी- ८८१-२०१४- १५ दिनांक २ जानेवारी २०१५ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण " ( अ ) पणन संस्था ( ब ) इतर कृषि संस्था ” असे आहे . 


दिनांक २ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . २६ . 


क्रमांक जिदुविअ - बुल - क -२- १२१४ -१५- दुग्ध - ४१-२०१५. – 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) बुलडाणा याद्वारे अधिसूचित करतात की , समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पळसखेड 
नाल्हा , पो . बोरखेडी बावरा , ता . दे. राजा, जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
बियुडी- डीजीएन - ओजीआर- ओ- ७५३ - डी - २०१४ - १५ दिनांक ५ - १- २०१५, नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ” असे आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक ५ जानेवारी २०१५ . 


आर . एल . हिवाळे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), बुलडाणा. 


अ - एक - ५ ( १५८१ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


